राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या 


कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित 
झालेल्या शेतक-यांच्या पीक कर्ज माफीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 
शासन निर्णय क्र. PHA ०८१९/ प्र.क्र.११५ /२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- १) मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१९.८.२०१९ रोजी दुपारी २.०० वा. 
झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०८१९/ प्र.क्र.११५ / 
२-स, दि.२३ ऑगस्ट, २०१९ 
३) शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०८१९/ प्र.क्र.११५ / 
२-स, दि.२७ ऑगस्ट, २०१९ 
४) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग क्र. सीएळएस-२०१९/ प्र.क्र.१६५ /म-३, 
दि.२९ ऑगस्ट, २०१९ 
५) मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळी दि.३.९.२०१९ रोजी दुपारी १.०० वा. 
झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
६) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०१९/ प्र.क्र.१६५ /म-३, 
दि.११ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात जुले २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर 
परिस्थितीत बाधित झालेल्या आपदग्रस्तांना मदतीचे निर्णय घेण्याबाबत मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आळी आहे. सदर समितीची बैठक 
दि.१९.८.२०१९ रोजी मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न झाळी. सदर बैठकीतील 
निर्णयानुसार संदर्भ क्र.२ व ३ येथील अनुक्रमे शासन निर्णय व शासन शुध्दीपत्र निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. 

सदर प्रकरणी मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली पुन्हा दि.३.९.२०१९ रोजी बैठक संपन्न 
झाली. सदर बैठकीतील निर्णयानुसार सहकार विभागामार्फत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची 
बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात जुले २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित 
झालेल्या जिल्हयातील बाधित शेतक-यांचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. 


सदर TRA निर्णय मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या 
दि.३.९.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय व मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः PHA ०८१९/ प्र.क्र.११५ /२-स 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००२१२१५१५१८६५०२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Ramesh Shankarrao 
Shingte 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

3) मा. मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव 

४) मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव 

५) मा. मंत्री, सहकार व पणन यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


६) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई 

७ मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य (सवी 

८) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

९) मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

qo) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

११) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 

१२) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड प्रादेशिक कार्यालय, पुणे 

१३) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती , बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे. 

१४) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१५) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

१६) जिल्हाधिकारी (सवी 
) 
) 
) 
) 
) 


१७ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 

१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 
२०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (स्व 
२१) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


